सहाय्यक संचालक ब सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
संवर्गातील अभियोक्त्यांना उप संचालक, गट-अ पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : डीपीपी-२०१९/प्र.क्र.२/पोल-९० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-९ बिल्डींग, ३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : २६ सप्टेंबर,२०१२ 
बाचा : संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : सअपदो /९०८/ 
२२९३ / २०१९, दिनांक ९६.०९.२०१९ 
आदेश 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील सहाय्यक 
संचालक व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील खालील नमूद केलेल्या अधिका-यांना त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या ठिकाणी उप संचालक, गट-अ या संवर्गातील रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे 


रु.७६००/- या वेतनश्रेणीतील पदावर प्रशासकोय हितास्तब व तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. 


सहाय्यक संचालक व सरव सध्या काय पलेले । पदोन्नतीनंतरचे ठिकाण 


अभियोक्त्यांचे नांव ठिकाण 
श्री.माधव डाऊ नागपू_ 


Ter सुभाष शिव शिव 
श्री:रामचंद्र एस. चरे ब "| औरंगाब 7 


२. बरील अधिका-यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


(१) त्यांची नियुक्‍ती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहिल व ती वरिष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेसाठी 
ग्राहय धरता येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. 


(२) अशी पदोन्नती केवळ ११ महिन्यासाठी देण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांना पदोन्नतीमध्ये 
खंड देण्यात येईल. 


(३) १९ महिन्याच्या कालावधीत कनिष्ठ श्रेणीत (सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
गट-अ पदावर) ३ वर्ष पूर्ण झालेल्या अधिका-यांची नियमित पदोन्नतीसाठी पात्रता पुन्हा अजमावण्यात 
येईल. 


(४) वरील अधिका-यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


(५) पदोन्नत झालेल्या अधिका-यांनी त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ७ 
दिवसांच्या आत हजर होणे आबश्यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले 
नाहीत. तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : 
एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्रक्र.११/८९/१२, दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात 
आलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. 


(६) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पदोन्नत झालेल्या वरील 
अधिका-यांना स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधीतांना सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधीत कर्मचा-यांनी पदभार 


स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


(७) पदोन्नत अधिका-यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी 
अनधिकृतरित्या रजेबर जाऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक : 
सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दिनांक ३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे बेधण्यात येत आहे. 
तसेच नवीन नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन त्यांनी करु नये, तसे केल्यास सदर 
अधिकारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील, यांची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 


(८) श्री.रामचंद्र एस.चरके (अ.ज.) यांचा सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता या निम्न 
संबर्गाच्या दिनांक ०१.०४.२०११ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीत समावेश नाही. त्यांना देण्यात येणारी पदोन्नती 


ही त्यांचा निम्न संवर्गाच्या पुढील कालाबधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सुचीत समावेश करण्याच्या अधीन राहील. 


(९) निवड झालेल्या अधिका-यांपैको मागासवर्ग अधिका-यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी जाती वैधता 


प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच त्यांना सदर पदावर पदोन्नती देण्यात यावी. 


(९०) वरील पदोन्नती मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या मूळ याचिका क्रमांक : 


८४५२/२००४ वरील न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


(९१) प्रस्तुत पदोन्नती शासकौय अधिकारी/कर्मचारी यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे सेवेत 


ठेवण्याबाबतच्या शासनाच्या तत्संबंधीच्या आदेशाच्या अधीन राहील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा 


संगणक सांकेतांक २०१२०९२६१६४९४६०२०० असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


C 
ea Dr 
(पु.हि.वागदे )' 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

५) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) अधिदान लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर /नाशिक /औरंगाबाद 

१०) पदोन्नत सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ते ( संचालक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत ) 

११) सर्व संबंधीत सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, (संचालक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत ) 

१२) निवड नस्ती (पोल-१०) 


